थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या साहित्याचे प्रकाशन 
या योजनेकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरित करणेबाबत. 
(लेखाशीर्ष २२०५ ३६२६) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२ 


ज्ञापन:- 

शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना त्यांचे पत्र क्र.ठशिसं/२०२१/ 
सगाचसाप्रस/या.क्र.१३८८०/उखंछ/प्रशा-३, दिनांक २८.०६.२०२१ला अनुसरुन असे 
कळविण्याचे मळा आदेश आहेत की, अनुसूचित जाती घटकांकरिता थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या 
साहित्यांचे प्रकाशनाच्या योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. एन- 3 
(कार्यक्रम) लेखाशीर्ष २२०५ ३६२६ खाली पुढीलप्रमाणे ₹ ६०.७८लाख (रुपये साठ लक्ष अठ्ठ्याहत्तर 
हजार फक्त) इतका निधी याद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. ABATE - २२०५ ३६२६ सुधारित | यापूर्वी वितरीत | या आदेशाद्वारे 
मधील उद्दीष्ट अंदाज केलेली रक्‍कम | वितरित रक्‍कम 

(रुपये लाखात) (रुपये लाखात) । (रुपये लाखात) 
| ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी २.७० शिंग २.७० 

शुल्क 

२ ।१०-कंत्राटी सेवा १.९८ L = 4 १.९८ 
३ | ११-देशांतर्गत प्रवासखर्च ४.८० |. अड 7 ४.८० 
४ | १३-कार्यालयीन खर्च ३९.६० *५.०० ३४.६० 
५ | 9g TERA ८४.३० **८४.३० be है 
६ | २८-व्यावसायिक सेवा १.७० =a १.७० 
७ | ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री १५.०० शे १५.०० 
एकूण १५०.०८ ८९.३० ६०.७८ 


*शासन ज्ञापन क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२५/आस्था-२, दिनांक 02 डिसेंबर, २०२१ 
“OAT STA क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२६/आस्था-२, दिनांक ३१ मार्च, २०२२ 


2. 


सदर खर्च, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ७८९, अनुसूचित जातीसाठी विशेष 


सहाय्य योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना (०१) (०१) थोर राष्ट्रीय पुरुषांच्या 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३/आस्था-२ 


साहित्याचे WHR (कार्यक्रम) लेखाशीर्ष-(२२०५ ३६२६)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२च्या 
उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. उपरोक्त खर्च शासनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार तसेच सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागाच्या दिनांक ३०.०२.२०२२च्या शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्तीनुसार करण्यात 
यावा. 

8. सदर ज्ञापन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी- 
२०२१/प्र.क्र.२०/अर्थसंकल्प(विघयो), दिनांक ३०.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

दु. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११५३१३८८९०८ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2022.03.31 15:33:11 +05'30' 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


प्रत, माहितीकरीता:- 

१) मा.मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (उ. व तं. शि. विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (कार्यासन विघयो), मंत्रालय, मुंबई. 
) वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), AERTS-|, मुंबई. 
संचालक, SE व कोषागारे, मुंबई. 

सह संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे. 

सह संचालक (उच्च शिक्षण), पुणे विभाग/औरंगाबाद विभाग/मुंबई विभाग. 
१०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.२३/आस्था-२ 


सदस्य-सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई. 

सदस्य-सचिव, महात्मा जोतिराव फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई. 

सदस्य-सचिव, महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने प्रकाहान समिती, औरंगाबाद. 
कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती (आस्था-२). 


१३ 
१8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


